महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्ती वेतन व इतर 
आर्थिक लाभ..... 
वित्तीय वर्ष २०१९-२० मधील डिसेंबर, २०१९ ते 
जानेवारी, २०२० या कालावधीकरीता 
अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१/०४/२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 
दि.०१/०४/२०१९. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९. 
४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६, 
दि.०८/०५/२०१९. 
4 शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.१६/२०१९/२५, 
दि.०९/०७/२०१९. 
६) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९. 
७ शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६, 
दि.१६/०८/२०१९. 
८) वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२/०१/२०२०. 
९) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.१६/२०१९/२५, 
दि.०९/०७/२०१९. 
शासन परिपत्रक :- 


" मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


- १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृती वेतन - (००) (03) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील 


हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्ती वेतन (२२३५ २४९३) " या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 


रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली 


आहे. त्यापैकी संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.०८/०५/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये उपलब्ध झालेल्या लेखादानातून 


महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या एकूण १४ लाभार्थी वारसांना प्रत्येकी दरमहा रु.१०,०००/- 


प्रमाणे निवृत्ती वेतन, प्रत्येकी रु.५००/- वार्षिक प्रमाणे प्रवासभत्ता व प्रत्येकी रु.५,०००/- वार्षिक प्रमाणे इतर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 

अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी माहे एप्रिल ते जुलै, २०१९ या ४ महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरीता 
रु.६,३७,०००/- (रुपये सहा लाख सदोतीस हजार फक्त) इतके अनुदान खालील THAT रकाना क्र.३ ते ६ 
नुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना या विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील दि.०९/०७/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
वितरित करण्यात आले होते. तसेच संदर्भ क्र.६ वरील वित्त विभागाच्या दि.०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये, 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१९ अखेर) एकूण अर्थसंकल्पीय मंजूर 
तरतुद रु.१७,५७,०००/- च्या ६०% म्हणजेच रु.१०,५४,२००/- एवढीच तरतूद उपलब्ध करण्यात आल्याने 


त्यापैकी संदर्भ क्र.५ येथील माहे एप्रिल ते जुले, २०१९ या ४ महिन्यांकरिता वाटप केलेले रु.६,३७,०००/- वजा 


करता उर्वरित रु.४,१७,२००/- (रुपये चार लाख सतरा हजार दोनशे फक्त) ची रक्‍कम दि.०१ ऑगस्ट, २०१९ ते 
दि.३० नोव्हेंबर, २०१९ या उर्वरित ४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठीचा खर्च 
भागविण्याकरीता खालील THAT रकाना क्र.८ नुसार या विभागाच्या संदर्भ क्र.७ येथील दि.०९/०७/२०१९ 


च्या परिपत्रकान्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात आली होती. 


अ.. | जिल्हाधिकारी | एप्रिल,२०१९ ते जुले,२०१९ या कालावधीसाठी वितरित । ऑगस्ट, २०१९ | एप्रिल, २०१९ 
क्र. | कार्यालयाचे केलेला निधी ते नोव्हेंबर, ते नोव्हेंबर, 
नाव निवृत्तीवेतन | प्रवासभत्ता | इतरआर्थिक | एकूण २०१९ साठी | २०१९ साठी 
(लाभार्थ्यांची | (दरमहा | (प्रत्येकी | ome!) वितरीत निवृत्ती । एकूण वितरीत 
संख्या) रु.१०,०००/- | रु.५००/- | रु.५,०००/- अनुदान वेतनाकरिता अनुदान 
प्रत्येकी वार्षिक वार्षिक (रुपये) (दरमहा (रुपये) 
प्रमाणे ) प्रमाणे) प्रमाणे) (पद) | ₹.१०,०००/- 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) प्रत्येकी प्रमाणे) 
वितरीत 
अनुदान 
(रुपये) 
aes २ ७. षु ६ | 8 ८ ९ 
9 मुंबई हाहर (3) १,२०,००० १,५०० १५,००० १,३६,५०० १,१,०००० २,४६,५०० 
२ कोल्हापूर (९) 3,६०,००० ४,५०० ४५,००० | ४,०९,५०० २,२७,२०० ६,3६,७०० 
3 पुणे (9) ४०,००० ८०० ५,००० ४५,५०० ४०,००० ८५,५०० 
8 रत्नागिरी (१) ४०,००० ५०० ५,००० ४५,५०० ४०,००० ८५,५०० 
एकूण अनुदान ५,६०,००० ७,००० (90,000 | ६,३७,००० 8,919,200 १०,५४,२०० 


२. संदर्भ क्र.८ वरील वित्त विभागाच्या दि.२२/०१/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० चे सुधारीत 
अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी विभागास आवश्‍यक असणाऱ्या खर्चासाठी निधीची गरज लक्षात घेता 


अर्थसंकल्पीत निधीच्या लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या बाबींची निधी वितरणाची मर्यादा ८० टक्के विहीत करुन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 

त्याप्रमाणे निधी अर्थसंल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यास करण्यास 
सहमती दिली आहे. 

३. त्यानुसार संदर्भक्र.८ वरील वित्त विभागाच्या दि.२२/०१/२०१९ च्या परिपत्रकातील तरतुदी विचारात घेता 
एकूण अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतुद रु.१७,५७,०००/- च्या ८०% म्हणजेच रु.१४,०५,६००/- एवढी तरतूद 
दि.०१/०४/२०१९ ते दि.३१/१२/२०१९ या कालावधीत वितरीत करण्यासाठी उपलब्ध असून त्यापैकी माहे एप्रिल 
ते दि.३० नोव्हेंबर, २०१९ या ८ महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरीता उपरोक्त कोष्टकानुसार रु.१०,५४,२००/- एवढी 
रक्‍कम निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ अदा करण्यासाठी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. सबब, उपलब्ध 


झालेली रु.३,५१,४००/- (रुपये तीन लाख एक्कावन्न हजार चारठो फक्त) इतकी रक्कम माहे डिसेंबर, २०१९ ते 


जानेवारी, २०२० या कालावधीसाठी निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी संबधित जिल्हाधिकारी यांना पुढील 


तक्त्यातील रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०१९-२० | एप्रिल, २०१९ ते ८०% उपलब्ध तरतूदीतून । एप्रिल, २०१९ ते 
क्र. | (लाभार्थ्यांची एकूण नोव्हेंबर, २०१९ | डिसेंबर, २०१९ ते जानेवारी, | जानेवारी, २०१९ 
संख्या) अर्थसंकल्पीय साठी एकूण २०२० पर्यंतचे निवृत्तीवेतन साठी एकूण 
अनुदान वितरीत अनुदान | ( दरमहा रु.१०,०००/- प्रत्येकी । वितरीत अनुदान 
(६०% नुसार) प्रमाणे) वितरीत अनुदान (८०% नुसार) 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
| 3 २ ३ | & & 
q | मुंबई हहर (३) | --_| २,४६,५०० ४५,००० २,,९१,५०० 
2 | कोल्हापूर(९) |.  -- | ६, ३६,७०० २७६,,४०० ९,,१३,१०० 
3 पुणे (१) 1 -- | ८५,५०० १५,००० १,,००,५०० 
४ | रत्नागिरी (१) 1 -- | ८५,५०० १५,००० १,,००,५०० 
एकूण अनुदान १७,५७,००० १०,५४,२०० 349,,800 98,,04,800 
४. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) एप्रिल, २०१९ ते जानेवारी, २०२० या १० महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 
वितरीत केलेल्या तरतुदीइतका मर्यादित ठेवावा. 

२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी sat बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/ 
कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या कार्यासनासदेखील 
पाठवावी. कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या लेखाशीर्षाखाळीच या रकमा खर्ची पडत 
असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 
राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 


ष्‌. 


हे परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, क्रमांक बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 


दि.२४/०१/२०१९, तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३, दि.२२/०१/२०२० 
मधील सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


WWW..Manarasntra.gov.in harashtra.gov.in संकेतर थळावर उपलब्ध करण्यात 
हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 1 tra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२१३१७०२०१२८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SANJAY बगत SEE 


BHOSALE 


(सं. कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 


१. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- 9, मुंबई. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 


७. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 
८. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, 


त्यांना आवश्‍यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 
१२. 
१३. 


सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


